अर्जित रजेचे रोखीकरण सुधारित वेतन 
संरचनेनुसार करणेबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक : वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टीएनटी-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- 
१शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक:-वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टीएनटी-३,दिनांक ०४.०५.२०२२ 


पूरकपत्र :- 
उपरोक्त शासन निर्णय दिनांक ०४.०५.२०२२ मधील परिच्छेद क्र. २ नंतर खालील परिच्छेद 
वाचावा :- 


महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम १६ मधील 
खालीलप्रमाणे पोटनियम क्र. १८(अ) व २९ येथे नमूद कर्मचा-यांनाच रजा रोखीकरण लागू राहील. 


“१८(अ) जर माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाव्यतिरिकक्‍त (परंतु उप-मुख्याध्यापकासहित) एखादा 
स्थायी कर्मचारी मोठया सुट्यांना हक्कदार असूनही एखाद्या वर्षात पूर्ण मोठया सुट्यांचा किंवा त्यांच्या 
एखाद्या भागाचा लाभ घेण्यात प्रतिबंध AGS असेल तर, त्याबद्दल त्याला पूर्ण सुटीशी त्याने सुटीच्या न 
उपभोगलेल्या दिवसांच्या संख्येचे जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात वार्षिक ३० दिवसांच्या अर्जित रजेशी 
प्रमाणशीर असलेल्या संख्याऐवढी अजित रजा अनुज्ञेय राहील”. 


“(२९) ज्याला पोट-नियम (१८) च्या तरतूदी लागू आहेत असा कर्मचारी धरुन नियत वयोमानामुळे 
सेवानिवृत्त होणारा कोणीही कर्मचारी, सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्याच्या खाती ३०० दिवस इतक्या कमाल 
मर्यादेपर्यंत जितकी अर्जित रजा शिल्लक असेल तेवढया रजेच्या बाबतीतील रजावेतनाइतकी रोख रक्‍कम 
मिळण्यास पात्र असेल. ” 


२. उक्त झासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 3 वगळण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२७१२०८०४२३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस R व नावाने 


IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
.20=1 


9c6c23f5 10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e89181 186 


34069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Mah 


asl 
INumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF233682613F7B 
9C335D6BF4877267695CECA, TUSHAR VASANT MAHAJAN 


Date: 2024.02.27 12:17:23 +05'30' 


(तुषार महाजन) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरीता:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः वेतन-१२२१/प्र.क्र.११६/टीएनटी-३ 


४. मा 
६. मा 
६. मा 

मा 


4 


. मंत्री शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
८. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
१४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१५. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद 
१६. शिक्षण निरिक्षक (दक्षिण/उत्तर/पश्चिम),मुंबई 
१७. सर्व वरिष्ठ लेखा परिक्षक (शिक्षण विभाग) 
१८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- 9/2, मुंबई/नागपूर 
१९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १/२, मुंबई/नागपूर 
२०. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
२१. संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई 
२२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
२३. मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकणभवन, नवी मुंबई 
२४. उपसंचालक, लेखा व कोषागरे, पुणे नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकणभवन, नवी मुंबई 
२५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२६. लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 
२७. वित्त विभाग, नगर विकास विभाग,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२८. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२९. निवड नस्ती (टीएनटी-३) 


a 4H 4H 4 4 


पृष्ठ २ पैकी २ 


